महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास संशोधन, 
प्रशिक्षण व योजनांना प्रसिध्दी या योजनेकरिता सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील माहे एप्रिल, २०२२ते 
जुन, २०२२ या तीन महिन्यांकरिता निधी वितरीत 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- राअआआ-२०२२/प्र.क्र.१०४/का-९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १० ऑक्टोबर,२०२२ 


वाचा:- (१) महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे पत्र क्र.राअआ/जाहिरात/प्र.क्र.१४४/२०२२/का-२ 
दि.१६.९.२०२२. 
(३) शासन परिपत्रक , वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४ एप्रिल, 
२०२२. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयामार्फत “राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या 
समस्यांबाबत संशोधन, अल्पसंख्याकांशी निगडीत बाबी हाताळणारे प्रशासनातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना 
प्रशिक्षण व राज्य शासनाने अल्पसंख्याकांसाठी घोषित केलेल्या योजनांना प्रसिध्दी” या योजनेकरिता सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील माहे एप्रिल, २०२२ ते जुन, २०२२ या तीन महिन्यांचा खर्च भागविण्याकरिता 
मंजूर निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक “मागणी क्र. झेड ई-१, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण ०२ समाज कल्याण २०० व इतर कार्यक्रम (०१) अल्पसंख्याकांना सहाय्य (०१) (१२) संशोधन, 
प्रशिक्षण व योजनांना प्रसिध्दी यासाठी सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५-ए-१८७) ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर)” या लेखाठशीर्षांतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता रु.६,००,००,०००/- (अक्षरी रू. सहा 
कोटी फक्‍त) एवढा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. वित्त विभागाने संदर्भ क्र.२ दि.४ एप्रिळ,२०२२ 
च्या परिपत्रकान्वये अर्थसंकल्पित निधीपैकी माहे एप्रिळ, २०२२ ते डिसेंबर, २०२२ करिता ६० % च्या 
मर्यादेपर्यंत निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार वित्त विभागाने सप्टेंबर,२०२२ 
अखेरपर्यंत बिम्स प्रणाळीवर रु.१.२६ कोटी निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यास अनुसरून 
संदर्भ क्र.१ येथील पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने संशोधन, प्रशिक्षण व योजनांना प्रसिध्दी 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ-२०२२/प्र.क्र.१०४/का-९ 


या योजनेकरिता निधी वितरणाची मागणी केली आहे. माहे एप्रिल २०२२ ते जुन, २०२२ या तीन 
महिन्यांकरीता उपलब्ध निधीतून रु.६३,००,०००/- (अक्षरी रुपये AMS लक्ष फक्त) इतके अनुदान खाली 
दर्शविलेल्या मासिक निधी विवरणाप्रमाणे सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे 
सुपूर्द करण्यात येत आहे. सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग यांनी खर्च विहीत मर्यादेत राहील 
याची दक्षता घ्यावी. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात योजनांतर्गत बाबीसाठी माहे एप्रिल, २०२२ ते जुन, 
२०२२ या तीन महिन्यांकरिता महत्त्वाच्या बाबींकरिता खालीलप्रमाणे कार्यक्रमावरील खर्चासाठी अनुदान 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


मागणी क्र. झेड ई-१, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण ०२ समाज कल्याण २०० व 
इतर कार्यक्रम (०१ अल्पसंख्याकांना सहाय्य (०१) (०१२) संशोधन, प्रशिक्षण व योजनांना प्रसिध्दी यासाठी 
सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५-ए-१८७) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” 

अ. | तपशीलवार सन २०२२-२३ साठी सन २०२२-२३ सन २०२२-२३ मधील 

क्र. लेखाशीर्ष अर्थसंकल्पीय अनुदान | मधील उपलब्ध मंजूर अनुदानातून 
२२३५ ए १८७ (रु.) अनुदान उपलब्ध करुन 
(अर्थसंकल्पीय दयावयाची रक्‍कम 
तरतुदीच्या २१%) । (माहे एप्रिल, २०२२ ते 
(रु.) माहे जुन, २०२२) 
(रु.) 
a | २ ३ FB षु 
एकूण ६,००,००,०००/- १,२६,००,०००/- | ६३,००,०००/- 
(अक्षरी एकूण रुपये त्रेसष्ठ लक्ष फक्त) 


२. सदर तरतूद सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत 
आहे. सदर निधी आहारित करण्याकरीता अवर सचिव,महाराष्ट्र राज्य अल्पसख्याक आयोग हे आहरण व 
संवितरण अधिकारी आणि सचिव अल्पसंख्याक आयोग हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने सन २०२२-२३ च्या मासिक निधी विवरण पत्रात दर्शविल्याप्रमाणे 
आपल्या कार्यालयाचा खर्च विहित मर्यादेपर्यंतच करावा. या आदेशान्वये वितरित करण्यात आलेल्या 
रकमेतून केलेल्या खर्चाचा तपशील, उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) तसेच संदर्भ क्र. २ 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग अन्वये विहीत अटी व तरतूदींचे पालन महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने 
करावे. 

३. उपरोक्त रक्कम “मागणी क्र. झेड ई-१, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण ०२ 
समाज कल्याण २०० व इतर कार्यक्रम (०१) अल्पसंख्याकांना सहाय्य (०१) (१२) संशोधन, प्रशिक्षण व 
योजनांना प्रसिध्दी यासाठी सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५-ए-१८७) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” 
या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावी. 

४. “Geax शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि. १७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ-२०२२/प्र.क्र.१०४/का-९ 


झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-२ अन्वये 

प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- 

२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४ एप्रिल, २०२२ रोजीच्या परिपत्रकातील सर्व परिच्छेद व त्यासोबतच्या 

परिशिष्टामधील अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. त्यास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०१०१४४८४३१०१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 

स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, ॥ SHARANI 

UTTAM PATIL 


(आ.उ.पाटील) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई 
२. महाळेखापाल-१ (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
५. अवर सचिव, ( व्यय-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
६. कक्ष अधिकारी, (का-७) , अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्राळय, मुंबई-४०००३२ 
७. निवडनस्ती (कार्यासन-९). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


